मागणी क्रमांक के-६ मुख्य लेखाश्ीर्ष “२८१० नवीन 
व नवीकरणीय ऊर्जा” सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षातील बचतीची रक्‍कम प्रत्यार्पित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


शासन निर्णय क्र. बजेट-२०२२/प्र.क्र.३६(४)/ऊर्जा-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- 39 मार्च, 2022 


वाचा:- 


१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.६०/उर्जा-७, दिनांक १२.०७.२०२१ 
२) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.३२२/उर्जा-७, दिनांक १७.०९.२०२१ 


४) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/उर्जा-७, दिनांक १६.०२.२०२२ 


) 
) 
3) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र सौरप्र-२०२१/प्र.क्र.२२७/उर्जा-७, दिनांक o.09.2022 
) 
) 


५) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.२२/उर्जा-७, दिनांक ३०.०३.२०२२ 


शासन निर्णय- 


सन 2098-2020 या वित्तीय वर्षात मागणी क्रमांक के-६, मुख्य लेखाशिर्ष २८१० अपारंपारिक 
ऊर्जा साधने अंतर्गत केलेल्या एकूण एकूण तरतूद रु.३००,००,००,००० /- (रुपये तिनशे कोटी फक्त) 
मधून रुपये ८१,१२,००,०००/- अंतिम अनुदान/ तरतूद ठेवण्यात येत असून रुपये २१८,८८,००,०००/- 
प्रत्यार्पित करण्यास व राखीव लेखाशिर्षात जमा करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


बचतीची उपशीर्षवार विभागणी व कारणे खालीलप्रमाणे आहेत. (रक्‍कम हजारात) 
उपशीर्ष एकूण अंतिम प्रत्यार्पित FATT कारणे 
तरतूद | तरतूद/ खर्च | बचत 
शिकावा शकाल २ ३ ४ षु 

मागणी क्रमांक के-६, मुख्य लेखाशिर्ष | २५००००० ५११२०० | १९८८८०० | केंद्र शासनाच्या कुसुम 
२८१० नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा, योजनेंतर्गत सौर कृषि 
०२ सौर, १०२ प्रकाश व्होल्ट, (09) पंप आस्थापनेबाबत 
सौर उर्जा कृषिपंप बसविण्याचा ठेकेदार न्यायालयात 
कार्यक्रम, (०१) (०१) सौर विजेवरील गेल्याने अपेक्षीत खर्च 
कृषिपंप बसविण्यासाठी सहाय्यक झाला नाही. बचतीची 
अनुदान (राज्य हिस्सा ५ टक्के) रक्‍कम समर्पीत 
(कार्यक्रम) ३३ अर्थसहाय्य करण्यात आली आहे. 
(२८१००९०२) 

मागणी क्रमांक के- ६, मुख्य २५०००० १५०००० १००००० | वित्त विभागाने मंजूर 
लेखाशिर्ष २८१० नवीन व केलेल्या मर्यादेत निधी 
नवीकरणीय ऊर्जा, ६० इतर, ८०० वितरीत करुन उर्वरित 
इतर खर्च, तरतूद प्रत्यार्पीत 
(00)(09) महाराष्ट्र ऊर्जा विकास करण्यात आली आहे. 
अभिकरण (कार्यक्रम) 

(२८१०००३४) (वेतनेतर) 

३१, सहायक अनुदान 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-२०२२/प्र.क्र.३६(४/ऊर्जा-३ 


उपशीर्ष एकूण अंतिम प्रत्यार्पित FATT कारणे 
तरतूद | तरतूद/ खर्च | बचत 
1१0 3 8 4 
मागणी क्रमांक के- ६, मुख्य २५०००० १५०००० १००००० | वित्त विभागाने मंजूर 

लेखाशिर्ष २८१० नवीन व केलेल्या मर्यादेत निधी 
नवीकरणीय ऊर्जा, ६० इतर, ८०० वितरीत करुन उर्वरित 
इतर खेच, तरतूद प्रत्यार्पीत 
(००)(०५) महाराष्ट्र ऊर्जा विकास कयात ताली हि 
निधीमधून भागविलेला खर्च (कार्यक्रम) 
(२८१००१२३) ५० इतर खर्च 
एकूण २८०१ ३०००००० ८११२०० | २१८८८०० 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२२०५०९११३९५६०९१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


NANASAHEB 
RAJARAM DHANE 


(ना. रा. ढाणे) 
शासनाचे अवर सचिव 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२० 

महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड,वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१ 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मीती कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड,वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१ 
महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, औंध रोड, स्पायसर कॉलेज समोर, पशुसंवर्धन 
आयुक्तालया शेजारी, औंध, पुणे-४११ ००७. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य होल्डिंग कंपनी मर्या., प्रकाशगड,वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१ 

अधिदान व लेखा अधिकारी, (अराप / रालेवि-१, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

निवासी लेखा अधिकारी, वांद्रे (पूर्वी मुंबई४०० ०५१ 

अवर सचिव (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

कक्ष अधिकारी(प्रशासन-१), उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२ 

वित्त विभाग, /(अर्थसंकल्प-१३ / साधनसंपत्ती /साऊ / व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई, ३२. 

नियोजन विभाग (का.१४६१), मंत्रालय मुंबई ४०००३२. 

सामाजिक न्यास व विशेष सहाय्य विभाग, (अर्थसंकल्प शाखा) मंत्रालय, मुंबई, ३२. 

निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


